शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
औरंगाबाद aie ड्रेनेज लाईनचे बांधकाम 
करणेस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचए-२०१८ /प्र.क्र.३७२/ प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २७ जुले, २०२१ 
वाचा: १) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं / 
शावैमओ /बांध /ड्रेनेजलाईन /६२७३/आय-प/२१, दि.१०.०३.२०२१ 


प्रस्तावना : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचा परिसर बराच मोठा असून ड्रेनेज सुधारणा 
करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. सदर संस्थेत ड्रेनेज खराब असल्यामुळे दुर्गधी पसरुन आरोग्यास 
धोकादायक आहे. त्यामुळे रुग्णांना त्याचा त्रास होतो. सदरचा परिसर स्वच्छ राहणे अत्यंत 
आवर्यक असून ड्रेनेजचे बांधकाम त्वरीत होणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. सदर परिसरातील ड्रेनेजचे 
काम होणे अत्यंत आवश्‍यक असल्याने ड्रेनेजचे लाईन बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचा परिसर बराच मोठा असून येथे ड्रेनेज 
सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सदर संस्थेतील ड्रेनेज खराब असल्यामुळे दुर्गधी पसरुन 
आरोग्यास धोकादायक आहे. त्यामुळे रुग्णांना त्याचा त्रास होतो. सदरचा परिसर स्वच्छ राहणे 
अत्यंत आवश्‍यक असून त्वरीत ड्रेनेजचे बांधकाम होणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. सदर ड्रेनेजचे 
बांधकाम करणेकरीता रुपये ४,२१,१३,३७२/- (रुपये चार कोटी, एकवीस लक्ष, तेरा हजार, तीनठो 
बाहत्तर फक्त ) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 


re Providing and laying drainage line in Premises of Govt. ४,२१,१३,३७२ 
Medical College and Hospital Building at Aurangabad 


ण्कूण ४,२१,१३,३७२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०१८/प्र.क्र.३७२/प्रश्ा-१ 


अटी व शार्ती :- 


hs 


प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक 


क्रमांक- २०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


प्रस्तावातील खरेदीही संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग ,शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२ /प्र.क्र.१७७ / 
तां.क्र.१, दि.१० जोनवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 


योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 


वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२. सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणाऱ्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 


४२१० eS वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवळी खच 


03 = | वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 


१०५ | =| विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत (४२१० ००४१) 


५३ he मोठी बांधकामे 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : विअप्र-२०१३ / प्र.क्र.३० / २०१३ / विनियम, 
भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग- 
५ अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार 


प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०१८/प्र.क्र.३७२/प्रश्ञा-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२७१४५४४०१११३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 

MURALIDH 

AR DAHALE 
(अ. मु. डहाळे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 

५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

७. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


